महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २०१७/(प्र.क्र.१३६/२०१७)/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: 22 एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ - सा.प्र.वि.समक्रमांकाचे शासन आदेश दि.०९/०१/२०१८ व दि.१२/०२/२०१९ 


आदेश 
श्री. निवृत्ती भागुजी मराळे, अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.०९/०१/२०१८ च्या आदेशान्वये, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, 
मुंबई येथील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तद्नंतर 
दि.१२/०२/२०१९ च्या आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदत दि.११/०१/२०२० 
रोजी संपुष्टात आली आहे. 


2. आता या आदेशान्वये श्री. निवृत्ती भागुजी मराळे, अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांना पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई येथील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी या 
पदावर दि.१२/०१/२०२० पासून पुढे आदेशाच्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. तसेच श्री. निवृत्ती भागुजी मराळे, अवर सविव यांच्या सेवा या आदेशाच्या दिनांकापासून प्रत्यावर्तीत करण्यात 
येत असून त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागात करण्यात येत आहे. या 
आदेशानुसार श्री. निवृत्ती भागुजी मराळे, अवर सचिव यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागात) तत्काळ हजर 
व्हावे. 


४. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२२२०५१२४१५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Gajanan 


Bhimrao Gurav ८2 semen 
(ग.भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

२. अ-मु.स.(सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

3. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग / पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग / इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग / पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग / इतर 
मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
श्री. निवृत्ती भागुजी मराळे, अवर सचिव तथा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, दादासाहेब फाळके 
चित्रनगरी,गोरेगाव, मुंबई 

७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


